महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २८९ (59$> या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२४/प्र.क्र. ८०/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक: २५ जून, २०२४. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४. २०२४. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक : राआहसो/ 
लेखा/प्रअ/१११७१/६९७/२०२४-२५, दिनांक १६.०४.२०२४. 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक २१.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली 
रु. १७५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 
दिनांक १ एप्रिल, २०२४ ते ३० जून, २०२४ या त्रैमासिक कालावधीकरीता विमा हप्ता विमा कंपनीस 
अदा करणे यासाठी २२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली रु.५,६४,५६,९७७/- (रुपये पाच कोटी 
चौसष्ट लक्ष छपन्न हजार नऊऱी सत्त्याहत्तर मात्र) एवढा सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा दिनांक १ एप्रिल, २०२४ ते ३० जून, 
२०२४ कालावधीकरीता विमा हप्ता अदा करण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील खाली 
दर्शविलेल्या SRM अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून विमा हप्ता रु.५,६४,५६,९७७/- (रुपये 
पाच कोटी चौसष्ट लक्ष छपन्न हजार नऊडो सत्त्याहत्तर A) एवढा ware निधी राज्य आरोग्य हमी 


शासन निर्णय क्रमांकः मफयो-२०२४/प्र.क्र.८०/आरोग्य-६, दिनांक २५ जून, २०२४ 


सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. 
सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्रं. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 

(09) (०६) - महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 
२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दिनांक १२.०१.२०२३ मधील खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

१) शासनाने विहीत केलेल्या विमा दराने सदरचा निधी हा एकत्रित आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या 
विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीस व हमी तत्वावरील दाव्यांच्या प्रदानासाठी संबंधीत रूग्णालयास 
प्रदान करण्यात यावा. 

२) सदरचा निधी विमा कंपनीस विमाहप्ता अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांना सादर करावे. 


ड्‌ सदर निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महात्मा ज्योतिराव Hed जन आरोग्य योजना या 
खात्यामध्ये रु.५,६४,५६,९७७/- (रुपये पाच कोटी चौसष्ट लक्ष छपन्न हजार नऊडो सत्त्याहत्तर मात्र) 
एवढा निधी जमा करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ 
व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 
४. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.१ एप्रिल, २०२४ सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शार्तीची पूर्तता केली 
असल्याचे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनास कळविले असून यापुर्वी शासनाकडून वितरीत 
केलेल्या निधीचा विनियोग ज्या कारणासाठी निधी मंजूर केला होता त्याच प्रयोजनासाठी केल्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे 
त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 09.08.2028 च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 
तरतूदींचे/ अटी व शार्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
प. आदिवासी उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 
६. सदर शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२४ च्या शासन 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफयो-२०२४/प्र.क्र.८०/आरोग्य-६, दिनांक २५ जून, २०२४ 


निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ ई-ऑफीस क्रमांक ७६३३७८/ व्यय-१४/टिपणी क्र.२८ 
दिनांक १३.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०६२४१४४८०५१२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 


ig 
SANGWAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=Public Health 


Zz 


Department, 


2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60 
acdfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91fbd 
6ca, postalCode=400032, 


st=Mi "०५ 


ra, 
serialNumber=81e4e52421d72a2ae32df 

5 A N G WA | 6c7d06abb4e6a7b5820c3a929f328ad6c0 
dca4f38c7, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 
Date: 2024.06.25 17:44:11 +05'30' 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 


. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई (३ प्रती). 
९. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१४/अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


